मुंबईचे नगरपाल कार्यालयाचे आधुनिक पद्धतीने 
नुतनीकरण करणे इत्यादींबाबतच्या अंदाजित खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.-शुद्धीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: शोरिफ़१६१६/११३१/प्र.क्र.१८१/का.९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई४०००३२. 
दिनांक: १७ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा- 
१. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.५ ऑक्टोबर, २०१८. 
2. नगरपाल (ARH) यांचे कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.१८७६/२०१६, 
दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६. 
३. नगरपाल BR) यांचे कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.६२९/२०१७, दि.२९ मार्च, २०१७. 
४. नगरपाल (ARH) यांचे कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.८१०/२०१८, दि.२६ एप्रिळ, २०१८. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भीय अनुक्रमांक १ येथील दि.५ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
मुंबईचे नगरपाल कार्यालयाचे आधुनिक पद्धतीने नुतनीकरण करणे इत्यादींबाबतच्या अंदाजित 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.त्यामध्ये परिच्छेद क्र.२खालीलप्रमाणे आहे:- 
२. मुंबईचे नगरपाल कार्यालयाचे आधुनिक पद्धतीने नुतनीकरणाचा खर्च भागविण्याकरिता २७- 
लहान बांधकामे या उद्दिष्टाखाली चालू वित्तीय वर्षात (२०१८-२०१९) पुरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध 
करण्यात येईल. 

याएवजी उपरोक्त परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचावा:- 

२. मुंबईचे नगरपाल कार्यालयाचे आधुनिक पद्धतीने नुतनीकरणाचा खर्च भागविण्याकरिता मागणी 
क्र.जे-०१,११३ BWR आणि वार्ताहर (००) (०१) शेरिफ़ (२०१४ ०२७२) या लेखाशीर्षाखाली २७-लहान 
बांधकामे या उद्दिष्टाखाली चालू वित्तीय वर्षात (२०१८-२०१९) पुरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध 
करण्यात येईल. 
> सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८१०१७१२५३१५५९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Amogh Shyamkant 


Kaloti 


(अ.ऱ्या.कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रत: 
१. मा.मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शेरिफ़१६१६/११३१/प्र.क्र.१८१/का.९ 


२. मा. राज्यमंत्री, विधि व न्याय, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपनगरपाल, नगरपाल (ARM) यांचे कार्यालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७.वित्त विभाग, व्यय-५. 

८. विधि व न्याय विभाग का.२३/२४/२५. 

९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


